नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५८)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


~ 


Se are ६-2 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४ येथील शासन निर्णयान्वये पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार बारामती नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. ६०.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा बारामती नगरपरिषद राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, पूणे यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची 
कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, पूणे यांनी 
घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, पृणे यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपज्लील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५८)/का-१४११ 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, पूणे / बारामती नगरपरिषद 
यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधीळ अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या लेखाश्रीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५.॥१०॥७॥०७॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१७११२२८११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2. 17dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a9ed4ff3 


‘alCode=400032, st=Maharashtra, 


8 =! , t= y 
serial =A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A393C2BOCF60FE03C94 
5913B2 ‘SF, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: '30' 


2024.03.14 17:20:20 405'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, पूणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, पूणे, 
३. मुख्य अधिकारी, बारामती नगरपरिषद, बारामती 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५८)/का-१४११ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५८)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट 
अ. क्र. कामाचे नाव रक्‍कम (कोटीत) 

1 १_| डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम मध्ये गॅलरी व इतर अनुषंगिक कामे करणे. ५.०० 

२ | बारामती शहरातील शादीखाना मधील अतिरिक्‍त काम करणे. ३.०० 

३ | दडाक्रिया विधी घाट येथील पानवठा वेस मारुती मंदिरचे सभा मंडप बांधणे. २.०० 

४ | तांदूळवाडी वेस येथील विठ्ठल weary मंदिराचे सभा मंडप बांधणे. ३.५० 

५ | ळेंडीनाला, देशमुख ओढा व मोतीबाग येथील ओढा तीन एस.टी.पी बांधणे. ७.०० 

६ | घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र उभारणे. ५.०० 

७ | बारामती शाहरातील विविध मोकळ्या जागा विकसीत करणे. ५.०० 

८  । बारामती शहरामध्ये विविध ठिकाणी जाहिरात व प्रबोधनासाठी LED Screen २.५० 
बसविणे. 

९ | बारामती शहरातील व्यापारी भागा करिता विविध ठिकाणी बहुमजली पार्किंग १०.०० 
व्यवस्था उभी करणे. 

| ao ० | बारामती शहरातील वाढीव हद्दी करिता भूयारी गटर व्यवस्था करणे. ५.०० 

११ | १ | शहरातील मुख्य रस्त्यावर पुरुषव महिला करिता आधुनिक स्वच्छतागृह करणे. २.०० 

१२ | बारामती डाहराकरिता 9 MW क्षमतेचा सोलर प्रकल्प उभारणे. १०.०० 

एकूण ६०.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


